हिंगोली जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०१८ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली यांचे पत्र क्र. जिनिस 
/जिवायो /नानिसविनि/२०१७-१८/२१८,दि.०८/०२/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (3) (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ 
मध्ये दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या 
क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून हिंगोली जिल्ह्याच्या जिल्हा 
नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली यांनी उपरोक्‍त आदेठा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्ठानास आणावेत. 


३. हिंगोली जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या 
नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 


CE हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०९२६११३६५७८९१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने ह्याच कसत 
Fattesing <a es 


1¢298e35048adffdff595b37a 1b 194. 


Vasave Deter 20160926 112s 90530 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३ मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४८१-अ 


१०. 
99. 
१२. 
१२३. 


मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली 

उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, कार्यालय हिंगोली 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,नागपूर-२. 

अधिदान व लेखा अधिकारी हिंगोली 

निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४८१-अ 


शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१८/प्र.क्र.४५ /का-१४८१ अ, 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र - अ 


अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 

।_१. | श्री.रविराज बाळासाहेब देडामुख | मु.पो.हट्टा , ता.वसमत,जि. हिंगोली 

२. ।अँड.राजेंद्र हनुमंतराव पोतदार मु.पो.वसमतनगर, बसस्टॅन्डचे मागे,लक्ष्मीनगर, 
ता.वसमत, जि. हिंगोली 

३. | Savard बळीरामजी बांगर जय मातादी निवास, वंजारवाडा, हिंगोली, 
जि.हिंगोली 

४. ।श्री.पांडुरंग पुंजाजी पाटील मु.पो.ता.औंढा नागनाथ, जि. हिंगोळी 

५. _  श्री.डावदास नारायण बोडेवार माचेवार चौक सोमवार पेठ,वसमत, 
जि. हिंगोली 

६. श्री.संजय कावडे ब्राम्हण गल्ली, शिवाजी चौक, 


मु.पो.ता.कळमनुरी, जि. हिंगोली 


७. ।श्री.सुरजीतसिह रामसिह वाघमारे । नागेंद्र गह्ली,मु.पो. ता.औंढा नागनाथ, 


(ठाकूर) जि. हिंगोली 
८. श्री. सुर्यभान रामजी ढेगळे मु. काहाकर (खु.)पो.सिनगी खांबा, ता.सेनगाव 
जि. हिंगोली 


९. ।अँड. शिवाजीराव मुंजाजी जाधव व्यंकटेश्वरा नगर,वर्धमान मंगल कार्यालय जवळ, 
नांदेड रोड,वसमत नगर, ता.वसमत, 
जि. हिंगोली 


| do. | श्री. गजाननराव घुगे मु.पो.हिंगोळी, नाईक नगर, ता. जि. हिंगोली 


KKKKKKKKKKKRKKKKKRKEKEKKKERKER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


